पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जिल्हा पुणे येथे 
“भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी 
(Science City)” उभारणीसाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: समिती - २०२१/प्र.क्र.१६९/एसडी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०२१ रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने वर्ष २०२५ पर्यंत व्यापक धोरण आणि व्हिजन डॉक्युमेंट विकसित 
केले असून त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत (Science City) हा प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड येथे 
उभारण्यास दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०२१ रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 

विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, 
जिल्हा पुणे येथे ७.५ एकर जागा (३०,००० चौ.मि.) विज्ञान केंद्र उभारण्यासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी 
१.७५ एकर (५,१,७९ चौ.मि.) जागेवर या पूर्वीच एक विज्ञान केंद्र पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून 
उभारण्यात आले आहे. उर्वरीत ५.७५ एकर (२४,८२१ चौ.मि.) जागा “विज्ञान अविष्कार नगरी (Science 
City)” उभारणीसाठी उपलब्ध आहे. या जागेवर पुढील पाच वर्षात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या 
संमतीने रू.१९१ कोटीची जागतिक दर्जाची “भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी 
(Science City)” उभारणीसाठी पुढीलप्रमाणे समितीचे गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती . 


शासन निर्णय:- 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका येथे “भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी 
(Science City)” उभारणीसाठी आव्यक ते निर्णय तातडीने घेण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समितीचे गठन 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


कार्यकारी समिती : 
अ.क्र. पदनाम समिती पदनाम कार्यालय 
।१. | अपर मुख्य सचिव | अध्यक्ष शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२. | अपर मुख्य सचिव | सदस्य नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
३. । अपर मुख्यसचिव | सदस्य वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
४. | अपर मुख्य सचिव | सदस्य उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
५. | प्रधान सचिव सदस्य नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती - २०२१/प्र.क्र.१६९/एसडी-४ 


६. । प्रधान सचिव सदस्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
७. | प्रधान सचिव सदस्य माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८. | आयुक्‍त सदस्य पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 

९ आयुक्त (शिक्षण) । सदस्य सचिव महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


वरील समिती विज्ञान अविष्कार नगरीची पुढील पाच वर्षात उभारणी करण्यासाठी सर्व प्रकारचे 
आव्यक ते धोरणात्मक निर्णय व निधी वितरण इत्यादीसारखे निर्णय घेईल. विज्ञान अविष्कार नगरीची 
उभारणी करण्यासाठी व शासनाने घेतलेले सर्व निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे कार्यबल गटाची स्थापना करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ) कार्यबल गट : 


अ.क्र पदनाम समिती कार्यालय 
पदनाम 
आयुक्‍त (शिक्षण) अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. आयुक्त सह अध्यक्ष । पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 
३. | संचालक सदस्य राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 
४. श्री.शिवप्रसाद Gas, माजी सदस्य नेहरू विज्ञान a, Hag 
संचालक 
५. श्री.प्रवीण तुपे, संचालक, विज्ञान | सदस्य पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 
केंद्र 
६. ।सल्लागार सदस्य PWC आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय, 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
७. । उपसंचालक अंदाजपत्रक व | सदस्य आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालय, महाराष्ट्र 
नियोजन) सचिव राज्य,पुणे 


विज्ञान अविष्कार नगरी विहित मुदतीत उभारण्यासाठी आवश्‍यक ती अंमलबजावणी 
करण्यासाठी कार्यबल गट कार्य करेल. जागतिक दर्जाचा (Science City) उभारणीसाठी मोठ्या 
प्रमाणावर निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी शासनाच्या मंजूर निधी शिवाय स्थानिक पातळीवरून, 
सीएसआर इत्यादी स्त्रोतांद्वारे निधी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही कार्यबल गट करेल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती - २०२१/प्र.क्र.१६९/एसडी-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११२६१६३३२७४६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


. Digitally signed by Vandana Rajesh Krishna 
Va nd ana Rajesh DN: CN = Vandana Rajesh Krishna, C = IN, S = 
वी Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
Kri sh na SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT 
Date: 2021.11.26 16:36:22 +05'30' 


(वन्दना कृष्णा) 
अपर मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन 

) अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) प्रधान सचिव,माहिती तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
११) आयुकत (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
92) आयुक्त,पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका,पुणे 
१३) संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परीषद,महाराष्ट्र,पुणे 
) 
) 
) 


१० 


१४) श्री.शिवप्रसाद खेनाड,माजी संचालक, नेहरू विज्ञान केंद्र,मुंबई 

श्री.प्रवीण तुपे, संचालक, विज्ञान केंद्र, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 
उपसंचालक (अंदाजपत्रक व नियोजन), आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे. 

१७) सल्लागार, PWC आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१८) निवड नस्ती/एसडी-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


